सन २०१२-१३ मधील अपर पोलीस महासंचालक व 
कारागृह महानिरीक्षक, पुणे या कार्यालयाची जाहिरात 
खर्चाचे प्रलंबित दाव्यांचे देयके अदा करण्याकरीता 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम १३१४/ प्र.क्र. ७३/ तुरुंग-२ 
सेंटर -१, जागतीक व्यापार केंद्र, कफ परेड, 
मंत्रालय, मुंबई-०५. 
दिनांक: ६ मार्च, २०१४. 


वाचा : 
१) अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, पुणे यांचा प्रस्ताव लेवि/जाहिरात 
देयके/१८६०/२०१४/ कक्ष-५, दिनांक १२ फेब्रवारी, २०१४ 


शासन निर्णय : 


अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक या कार्यालयाचे जाहिरात खर्चाकरीता सन 
२०१२-१३ या कालावधीत (२०५६००२६) २६ जाहिरात खर्चाचे देयके अनुदानाअभावी प्रलंबित आहेत. 
सदर प्रलंबित दाव्यांची देयके अदा करणेकरिता सन २०१३-१४ या वित्तीय वर्षामध्ये अनुदान उपलब्ध 
आहे. तथापि खालील देयकांची रक्‍कम ही एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधीची असल्याने रु.१५,४९२/- 
इतक्या रक्कमेस प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यकता आहे:- 


अ. वर्तमानपत्राचे नांव बिल क्रमांक दिनांक रक्‍कम 
क्र. 
| 9 | दै. पुढारी १५२७० २४.११.१२ ३,५२८ 
२ | दै. नव भारत २०१२०००१५० । २३.११.१२ २,६०४ 
३ | दै. लोकसत्ता/ इंडीयन एक्सप्रेस १००१२५६०६९ ०३.०८.१२ ३,९६० 
४ | दै. इंडीयन एक्सप्रेस १००१२५६०६८ | 03.02.92 ५,४०० 
एकूण १५,४९२ 


शासन निर्णय क्रमांकः जेएलएम १३१४/ प्र.क्र. ७३/ तुरुंग-२ 


३. उक्त देयकांची रक्‍कम ही एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधीची असल्याने गृह विभाग, मागणी क्र. 
बी-५, २०५६ तुरुंग (योजनेतर), ००१- संचाळन व WIA, (००)(०१) कारागृह महानिरीक्षणालय, 
जाहिरात खर्च (२०५६००२६) २६ या लेखाशिर्षाखाळील जाहिरात देयकाच्या रुपये १५,४९२/- (अक्षरी 
रुपये पंधरा हजार चारशे बेआनऊ फक्‍त) इतक्या रक्‍्कमेस प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


४. हा शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. fast १०.०८/प्र.क्र.9०/२००८/विनियम, 
दि.१५/०५/२००९ वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग पहिला उप विभाग-१, अनु. ६ नियम 
अन्वये प्रशासकीय विभागाला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीनुसार, त्यातील विहित अटी व शर्तीच्या 
अधीन राहुन, निर्गमित करण्यात येत आहे. 


a: सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१४०३०६११०२०१३९२९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Ravindra 


R av | al d fa 1 ee Ishwar Giri, 


७» ७ C=IN, S = maharashtra, O = 
Ishwar Girl sone 
MAHARASHTRA, OU = HOME 
Date: 2014.03.13 15:40:04 
+05'30" 


(र.ई. गिरी) 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग 


प्रत, 


१. अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
२. कारागृह उपमहानिरीक्षक (मुख्यालय) , महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

३. महाळेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
४. महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 

६. कार्यासन अधिकारी, बीयुडी-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-५, 

७. कार्यासन अधिकारी, व्यय-८, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 

८.निवड नस्ती (तुरुंग-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


